अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
अहमदनगर यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
उर्ध्व wat धरण विभाग, संगमनेर व त्याअंतर्गत ४ 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील दिनांक ०१/०३/२०१८ 
ते ३०/०९/२०१८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत -०३१८/प्र.क्र.१६४/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ मार्च, २०१८ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.मुदत -०२१७/प्र.क्र. १०१/मोप्र-१, 
दिनांक ०१.०२.२०१८ 
2) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र. लाक्षेविप्रा/आ-२/मुदतवाढ/११८९/सन २०१८, दिनांक ०६.०३.२०१८. 
शासन निर्णय : 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर व त्याअंतर्गत ४ उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या १०६ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र "ब” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ३८ पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते 
३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. आय ५-४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, (योजनेत्तर) (Co) सर्वसाधारण, १९० सार्वजनीक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर, (०४)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान, 
(४७०१ आय २०४ या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. आय ५-४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनांतर्गत), (Co) सर्वसाधारण- (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत (०२)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भागभांडवली अंशदान, (४७०१ एच ८९९) (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


३. हे आदेश वित्तविभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दिनांक ०५/०३/२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१६४/मोप्र-१ 


Be 


सदर TAT POT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०३२७१६३६१९४०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


we Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
Vijendra pi रप 
ou=Wat 
postalCode=400032, st=! 
2.5.4.20=7cb5ce90d01 8b. 7८०4030060 
P la b h a ka r 0347375607bff9b7cc525¢! गी 
serialNumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc21 
5ca88aa7bfb907686a9a62b37f3a74e5eba, 
P a lwa n ka r cn=Vijendra Prabhakar Palwankar 
Date: 2018.03.27 16:37:52 +05'30' 
(वि.प्र.पालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह - 

१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

२) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
३) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 

8) कार्यकारी अभियंता, sed प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर. 

4) अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

&) कक्ष अधिकारी (आ./प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७  मोप्र-१ (संग्रहाथी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१६४/मोप्र-१ 


विवरणपत्र - अ 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत-०३१८/प्र.क्र.१६४/मोप्र-१, दिनांक : २७ मार्च, २०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ 
कालावधी दिनांक : ०१/०३/२०१८ ते दिनांक : ३०/०९/२०१८ 


अ.क्र. संवर्ग विभागीय । उर्ध्व प्रवरा | उर्ध्व प्रवरा | पुनर्वसन | उर्ध्व प्वा | एकूण 
कार्याल धरण धरण उपविभाग धरण 
य उपविभाग । उपविभाग संगमनेर उपविभाग 
क्र.१, क्र.२, (घुलेवाडी) | चितळवेढे, 
चितळवेढे, | चितळवेढे, ता. अकोले 
ता. अकोले | ता. अकोले 
शिव २ ३ =a 5 ६ on 
| १_| कार्यकारी अभियंता Za Poe Poe Po | 9 | 
2 | सहाय्यक अभियंता ति शं शि शि शो षु 
श्रेणी-१/ उपविभागीय 
अभियंता / 
उपविभागीय अधिकारी 
३ | सहा.अभियंता श्रे-२/ ४ ४ ४ ४ ४ २० 
कनिष्ठ अभियंता/ 
शाखा अभियंता 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी शि ४ ४ ४ ४ १६ 
सहाय्यक 
५ ।लघु टंकलेखक Poa | - [| - | -|- fa] 
६ | विभागीय लेखाधिकारी | ae Poe Poe Po 1 - |. पी. | 
७ | प्रथम लिपीक शि Poe Le Po pF -__| hs .| 
वरिष्ठ लिपीक षु 1 | | 1 १ ae | ९ 
कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ १२ 
| do | ० | टंकलेखक ३ ia a pd 1१ |. पै. | ७ 
।_११_ | १ | भांडारपाल La Poe Pe 4 1 - fe aa 
१२ | सहायक भांडारपाल a Poe Pe pF -__| Po eo 
१३ | आरेखक शिळ Po | P= | 1 - | 1 - | | 9 | 
१४ | सहाय्यक आरेखक a Po P-L Po Po ae 
१५ | अनुरेखक FP - | 9a [| a [4a fa f 8 
१६ | संगणक |: ह... Poe Poe Po - | f= | | 9 | 
१७ | वाहन चालक = a | 1 a 1 १ oa षु 
१८ | नाईक a Poe Poe Po - Po | १__| 
१९ | शिपाई षु २ २ २ २ १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१६४/मोप्र-१ 


२० 


चौकीदार 


ae 


a 


4 


एकुण पदे 


३४ 


१८ 


१८ 


१८ 


१८ 


१०६ 


Vijendra 
Prabhakar 
Palwankar 


(वि.प्र.पालवणकर) 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Resources Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7cb5ce90d01 8bdc109ad48f37ca4a3b06b 
0347375607bff9b7cc525c4c213e75, 
serialNumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc21 
5ca88aa7bfb907686a9a62b37f3a74e5eba, 
cn=Vijendra Prabhakar Palwankar 

Date: 2018.03.27 16:38:48 +05'30° 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१६४/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-ब 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत- ०३१८/प्र.क्र.१६४/मोप्र-१, दिनांक : २७ मार्च, २०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर अंतर्गत रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
मुदतवाढ कालावधी दिनांक : ०१/०३/२०१८ ते दिनांक : ३०/०९/२०१८ 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम पदसंख्या सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
ea भाऊसाहेब निवृत्ती गोडसे वाहन चालक २ ३१/०५/२०२० 
२ रावसाहेब पंढरीनाथ सटाले वाहन चालक ३१/०५/२०१९ 
३ रंगनाथ महिपत ठुबे कारकून ae ३०/०४/२०१८ 
४ सुभाष भिकाजी देशमुख Pret oa 39/04/2020 
4 अशोक दामोदर यादव मदतनीस i | 39/04/2020 
६ सुभाष गंगाधर देशमुख मुकादम ee: | 39/92/2023 
9 रमेश म्हसू तावरे स्वच्छक २ ३१/०३/२०२४ 
८ संपत भाऊ आरोटे स्वच्छक ३१/०३/२०२८ 
९ रामनाथ गंगाधर नवले चौकीदार 8 ३०/०४/२०२० 
a) ० सखाराम चंद्रभान काशिद चौकीदार ३१/०५/२०२२ 
aS q गोविद गोटीराम चौधरी चौकीदार ३१/०५/२०२० 
१२ दगडू यादव गुंजाळ alpen ३०/०६/२०२० 
१३ बबन गंगाधर नवले मजूर | ३०/०६/२०१८ 
१४ रामनाथ नाथा राऊत मजूर | ३०/०६/२०२२ 
१५ लक्ष्मण पंढरी धुमाळ मजूर | ३०/०६/२०१८ 
१६ प्रभाकर बाबुराव जोंधळे मजूर २३ ३०/०४/२०२३ 
१७ रावसाहेब सयाजी भोसले मजूर | २८/०२/२०२२ 
q¢ अशोक गणपत नवले मजूर | 39/04/2098 
१९ राजेंद्र सदाशिव कवडे मजूर | ३१/०३/२०२१ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१६४/मोप्र-१ 


२० मच्छिद्र नाना जोंधळे मजूर | ३१/०३/२०२५ 
२१ । आण्णासाहेब सदाशिव मु्तडक मजूर | 39/04/2023 
22 सूर्यभान गोविंद सोनवणे मजूर | 39/90/2020 
23 रावसाहेब दादा घेगडमल मजूर | 39/04/2023 
२४ रमेश नाना देडामुख मजूर | ३१/०५/२०१९ 
२५ मारुती काशिनाथ गायकर मजूर | 39/09/2028 
२६ रमेश श्रीधर उदावंत मजूर | ३१/०८/२०१८ 
२७ दिलीप लक्ष्मण पवार मजूर ३१/०५/२०२४ 
२८ । नागनाथ बाळासाहेब Car मजूर ३१/०८/२०२१ 
२९ भागा धावजी कोकतरे मजूर ३१/०७/२०२४ 
३० _ | श्रीमती सिधुबाई मारुती सगभोर मजूर ३१/०५/२०२३ 
३१ नामदेव सोमा सगभोर मजूर २८/०२/२०२३ 
३२ दत्तु रामा पटेकर मजूर ३१/०५/२०२३ 
33 रामभाऊ सोमा भांगरे मजूर ३१/०५/२०२६ 
३४ दादाराम महादु धांडे मजूर ३१/०५/२०२३ 
३५ दादु तात्याबा भोसले मजूर ३०/०६/२०२० 
३६ सुधीर लक्ष्मण बो-हाडे अनुरेखक a 39/04/2022 
३७ गुलाब सिताराम जोंधळे टंकलेखक २ ३१/०५/२०१८ 
3¢ भाऊसाहेब सखाराम पानसरे टंकलेखक ३०/०९/२०२५ 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे :- ३८ Vijendra 
Prabhakar 
Palwankar  £> 
(वि.प्र.पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


